AA, महाराष्ट्र येथे अद्ययावत वाहनतळ व गोदाम 
केंद्राचा विकास (Development of Unimodal 
Logistics Park and warehousing hub at 
Amane) करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.४४१/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, उद्योग व अंतर्गत व्यापार विभाग, वाहनतळ विभाग यांचे क्र.२०/६/ 
CAPEX/SSAS/2022/Logistics -Part(2) dt.99.99.2022 
२) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, उद्योग व अंतर्गत व्यापार विभाग, वाहनतळ विभाग यांचे क्र. २०/६/ 
CAPEX/SSAS/2022/Logistics dt.09.92.2022 
3) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक वित्त-राज्य विभाग यांचे क्र. ¥3(9)/PF-S/(CAPEX)- 
Part=II/2022-23 dt.94.92.2022 


प्रस्तावना :- 

मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने दिनांक ३०.११.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये नागपूर-मुंबई 
द्रुतगती मार्गाची ग्रीनफिल्ड अलाईनमेंट करण्यास व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यास 
कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.१९.०८.२०१६ 
अन्वये या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे. 

नागपूर-मुंबई RAR द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, निधी 
उभारणी व तद्‌नुषंगिक कामकाजाच्या अनुषंगाने दिनांक २२.११.२०१७ चे शासन निर्णयाद्वारे नागपूर-मुंबई 
शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) प्रकल्पाकरीता नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन VRB 
लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle) कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

त्याअनुषंगाने समृध्दी महामार्गातील जिल्हा ठाणे, भिवंडी तालुक्यातील, आमणे गाव येथे अद्ययावत 
वाहनतळ व गोदाम केंद्राच्या विकासासाठी निर्णय घेण्यात आले. सदर प्रकल्पाची किंमत एकूण रु.२९२.०० कोटी 
असून, केंद्र शासनाने भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध केलेला रु.७१.०० कोटी 
इतका निधी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला उपलब्ध करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

समृध्दी महामार्गातील जिल्हा ठाणे, भिवंडी तालुक्यातील, गाव आमणे येथे अद्ययावत वाहनतळ व 
गोदाम केंद्राच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवळी गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत 
उपलब्ध केलेला 6.99.00 कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत प्रयोजनावरील खर्च हा मागणी क्र. एच-७, ५०५४-मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०५-रस्ते, 
३३७-रस्त्यांची बांधकामे, (०१) राज्यांना भांडवली खर्चासाठी केंद्र शासनाची विशोष सहाय्य योजना (०१)(०१) 
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी केंद्र शासनाच्या विशोष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पासाठी बिनव्याजी 
कर्ज (कार्यक्रम) (५०५४ ५४०२) या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.४४१/रस्ते-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०११६१४०७४६५०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DAYANAND BHIMRAO VIBHUT! 


DAYAN AN D ow OF MAHARASHTRA, eek 
BHIMRAO VIBHUTE = : 


(डि. बी. विभुते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) मा.राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्वमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


AD 


CC *N 


Cc 


4 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ &. & 


vo 


( 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव (कृषि व पदुम विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (नगर विकास विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (उद्योग विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव (वित्त विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) सचिव (बांधकामे / रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
१९) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

20) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


